भाषा संचालनालयातील अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याबाबत - शुद्धीपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांक : भाअस्था-२०२२/प्र.क्र.१५/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०२२ 


वाचा : 
मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भाअस्था-२०२२/प्र.क्र.१५/आस्था-२, 
दि.०९.०३.२०२२. 


शासन शुद्धीपत्र - 


संदर्भाधीन दिनांक ०९.०३.०२२ च्या शासन निर्णयान्वये भाषा संचालनालयातील अस्थायी 


पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर शासन 


निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील विवरणपत्र १ खालीलप्रमाणे आहे. 


भाषा संचालनालय, मुंबई 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम अस्थायी वेतनश्रेणी (रुपयात) 
पदसंख्या 
7 भाषा संचालनालय, अनुवादक (मराठी) ६ | (एस-१३) - ३५४००--११२४०० 
मुंबई (मुख्यालय) | लघुटकलेखक (मराठी) kam (एस-८) - २५५००--८११०० 
वाहनचालक he (एस-६) - १९९००--६३२०० 
एकूण (१) ८ 


या ऐवजी विवरणपत्र १ पुढीलप्रमाणे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः भाअस्था-२०२२/प्र.क्र.१५/आस्था-२ 


भाषा संचालनालय, मुंबई 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम अस्थायी वेतनश्रेणी (रुपयात) 
पदसंख्या 
7 भाषा संचालनालय, | अनुवादक (मराठी) ६ (एस-१३) - ३५४००--११२४०० 
मुंबई (मुख्यालय) | Ps लघुलेखक ae (एस-१४) - ३८६००--१२२८०० 
(मराठी) 
वाहनचालक १ (एस-६) - १९९००--६३२०० 
एकूण (१) ८ 


सदर शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४०६१०५१५९६७३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN GAWADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT, 


talCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=d043e1f55c6ded344ffebea8801d8c286 


bfdcafaea54c716c9b31b47b' 
ony! FD721BE2B19DF245E0157FD3DC 


7B26475009465, 
INumber=EF777B84EAC7F675E3493144EFO 


GAWADE _ दाण मा 
(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महाळेखापाल-१ / (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१ / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
3) महालेखापाल-२ / (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
४) महालेखापाल-२/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

८) कोषागार अधिकारी- ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 

९) भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०००५१. 

१०) भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 
(भाषा संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः भाअस्था-२०२२/प्र.क्र.१५/आस्था-२ 


११) वित्त विभाग (व्यय-४) व आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 
१३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


